मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत 
धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी 
करण्यासाठी तपासणी समिती 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः धसंरू-२०२३/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार संकुल इमारत, 
१०वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-०१ 
दिनांक : १८ जुलै, २०२३ 


वाचा :- 
१) सा. आ. विभाग, शासन निर्णय क्र. धसंरु-२०१२/प्र.क्र.३८९/आरोग्य-६, दि. १९.११.२०१२ 
२) सा. आ. विभाग, शासन निर्णय क्र. धसंरू-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-६, दि. १९ .१२.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थाच्या रुग्णालयांना शासनाकडून विविध सवलती दिल्या 
जातात. सदर सवलतीच्या अनुषंगाने सदर रुग्णालयांची गरीब व आर्थिकदृष्टया कमकुवत रुग्णांना उपचार 
उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या योजने अंतर्गतसदर रुग्णालयांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या उपचारांची 
गुणवत्ता, दर्जा व आजाराप्रमाणे अपेक्षित चाचण्या व उपचार झाले असल्याचे तपासणी करण्यासाठी 
शासनाच्या वरील संदर्भ क्र. ०१ अन्वये तपासणी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर तपासणी 
समितीत सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक संचालक (आरोग्य सेवा) यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. 
त्यानंतर शासनाच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये तपासणी समितीच्या कामकाजाच्या सोईच्या 
दृष्टीकोनातून मुंबई कार्यक्षेत्रात सहायक संचालक, आरोग्य सेवा व उर्वरित कार्यक्षेत्रात जिल्हा 
शल्यचिकीत्सक/अतिरिक्‍त जिल्हा शल्यचिकीत्सक (चिकित्सा) यांना तपासणी समितीचे सदस्य सचिव 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

सदर तपासणीमध्ये लेखा अधिकारी तसेच संबंधित तज्ञांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वरील संदर्भ क्र. १ व २ येथीळ शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत 
धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तपासणी समितीची पुनर्रचना करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धसंरू - २०२३/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुले, 2023 


अ) मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रातील तपासणी समिती:- 


al सह धर्मादाय आयुक्‍त अध्यक्ष 

२ | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग) सदस्य सचिव 

३ | मुख्य वैद्यकिय अधिकारी/ प्रतिनिधी, महानगरपालिका सदस्य 

४ | सहायकवस्तूव सेवा कर आयुक्‍त सदस्य 

५ | सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत | सदस्य 
लेखाधिकारी 


आ) जिल्हास्तरीय तपासणी समिती (मुंबई हहर व उपनगर वगळता उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठी) 


सह धर्मादाय आयुक्‍त अध्यक्ष 

२ | जिल्हा हल्य चिकित्सक/अतिरिक्‍्त जिल्हा शल्य चिकित्सक (चिकित्सा) सदस्य सचिव 
(संबंधित जिल्हा सोडून इतर जिल्हयातील जिल्हा area चिकित्सक/ अतिरिक्‍त 
जिल्हा शल्य चिकित्सक) 

3 सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत | सदस्य 
लेखाधिकारी 

४ | सहायक वस्तूव सेवा कर आयुक्‍त सदस्य 


२. उपरोक्त तपासणी समितींने धर्मादाय संस्थांच्या रुग्णालयांनी या योजनेंतर्गत उपचार केलेल्या 


अभिलेखांची त्रैमासिक तपासणी करावी. तपासणी करताना रुग्णांचे केस पेपर, रुग्णांवर केलेल्या संबंधित 
चाचण्या आवश्‍यक होत्या काय, सदर चाचण्यांसाठी आकारलेला खर्च वाजवी आहे किंवा नाही. तसेच रुग्ण 


आर्थिकदृष्टया कमकुवत किंवा गरीब असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र इत्यादींची तपशीलवार तपासणी करावी. 


याशिवाय रुग्णालयांचा आय.पी.एफ फंड व त्यातून झालेला खर्च यांची तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. 
(सोबत तपासणी नमूना जोडला आहे.) 
३. सदर तपासणी समितीने आपला अहवाल खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय 


समितीस सादर करावा. 


।१_ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 
3 । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई सदस्य 
४ | धर्मादाय आयुक्त, मुंबई सदस्य 
५ ।वस्तूव सेवा कर, आयुक्त, मुंबई सदस्य 
६ | संचालक-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 
७ | सह सचिव/ उप सचिव (आरोग्य-६) सदस्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसंरू - २०२३/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुले, 2023 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१८१७०६०६८५१७ असा आहे. हा आदेशा स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
H | V A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


talCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807b: 


459543ed 1 9dc809f2f1 50cfd 

seudonym=! -FFAC916764FCC27FA561F44ED9F 

F58B3C8CD943C, 
55231903025208911890F58514 


DHULEY? 0 
(शि.म.धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्रालय,मुंबई 

१०) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी,मुंबई 

१२) विक्रीकर sigan, fag 

१३) सहायक विक्रीकर आयुक्‍त (सर्व) 

१४) धर्मादाय sya, fay 

१५) आयुक्त,बृहन्मुंबई महानगरपालिका,मुंबई 

१६) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£93) 


S 


(३ 


2) 


१७) सहायक धर्मादाय आयुक्‍त (सर्व) 

१८) विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२०) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये/राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई 
२२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसंरू - २०२३/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुले, 2023 


२३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

२४) जिल्हा शल्यचिकित्सक (स्वी 

२५) अतिरिक्‍त जिल्हा शल्यचिकीत्सक (चिकित्सा) (सवी 
२६) निवड नस्ती (आरोग्य -६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Format for Inspection 


ALL 


० $:- 
Expenditure on indigent patients 


lll 
All 


1:11. 


2 
3 
|; 
= 
3 
E 
5 
3 
8 
§ 
=| 
i 


